नागपूर. मध्यरसी कारागृह. येथील 
पाणीपुरवठा वय॑.मलनि:सारण व्यवस्थेमध्ये 
सुधारणा करण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 


प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत. ________ 


महारष्ट्र थासगं 
विभाग . 
शासन निर्णय क्र. बीएलडी ३४२०/१/(१९)/पीआरएस- 
संत्रालय, मुंबई-३२, दि. ५.० फेब्रुवारी, २००४ 


पहा :- १) कारागृह उप महानिरिक्षक , महाराष्ट्र राज्य, यांचे 
पत्र क्र, ब्रीएलंडी/३५२०/५७७/कक्ष-३ पुणे-१, दि. 
२३.१२.१९९९ . 
२) मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांनी याचिका 
क्रमांक २८५/१९९९ बाबत, दि. ३.११,१९९९ रोजी 
दिलेला आदेश 


शासन निर्णय :- नागपूर मध्यवर्ती कारागृह येथील पाणीपुरवठा व मलनि;सारा व्यवस्थेनध्ये 
तुधारणा करण्यासाठी येणाऱ्या रुपये ३,३१,२९,०००/- इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रक व नकाशास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. कारगृहातील बंद्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत बंदी श्री. सखाराम 
जयभाये यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका क्रमांक २८५/९९ 
सादर केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांनी बंद्यांना सोयी 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत त्यांच्या उपरोक्त दि. ३.११.१९९९ रोजी दिलेल्या 
आदेशामध्ये बंद्याच्या आरोग्याच्या दृष्टीने नागपुर मध्यदर्ती कारागहातील पाणीपरषठ! 
पाइपलाईन व मलनि:सारण. व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याबाबद आयुक्त, नागपुर 
महानगरपालिक' मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यकारी अभियंता 
(इमारती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर व राज्य शासनास सचना दिलेल्या आहेत 
त्यानुषंगाने कारागृह उप महानिरीक्षक (मुख्यालय), महराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचे वरील 
दि. २३,१२.९९ च्या पत्रान्वये नागप्र मध्णदर्ती कारागह येशील पाणीपरवठा वे मलनि:सारण 
व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी येणारा खर्च रु. ३.३०,२९,०००/- चा प्रस्ताब प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी पाठविला आहे 


नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातोल पाणीपुरवठा व मलनि;स्गरण व्यवस्थेमध्ये 
दुरुस्ती या कामाचा समावेश Segre कारागृह सुधारणा या योजनेतर योजनेच्या 
आराखड्यात करण्यात आला असून, उपरोक्त वस्तुस्थिती, कामाची निकड व त्यामुळे 


Di Vegeshi 2004 ७५७४७) pov 258 


were Ghee स gers anor wists sromet avg, तसंच ताना 
सोयीसविधा.. उणलब्ध करुन देण्याबाबत न्यायालयीन आदेश या बाबींचा काळजीपर्वक 
fram. करुन . शासन at कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाठविलेल्या रु 
-३,३१,२९.०००/-. (रुपये A कोटी एकतीस लाख एकोणतीस हजार फक्त) इतकया 
खर्चाच्या अंदाजपत्रक. व. बांधकामांच्या नकाशास प्रशासकोय मान्यता देत आहे 

यासाठी हांणारा खर्च मागणी क्र, Fy, नुख्य लेखाशीष॑ “२०५६, तुरुंग, 
१०१-तुरुंग, (००) (ok) कारागृह सुधारणा योजना (केंद्रपुरस्कृत, (योजनेतर) (दत्तमत) 
(२०५६-०१८-९)" या लेखशिर्षाखाली .,सन! . २००३-२००४ च्या उपलब्ध तरलतूदीतून 
भागविण्यात wat, 3 खर्चाची माहिती विहित प्रपत्रामध्ये शासनास पाठविण्यात यादी. 


हा. शासन निर्णय सार्वजनिक. बांधकाम "'दिभागाच्या सहमतीने व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र, सीआर ५९/२००४/व्यय-८, वि. 3.2.2007 अन्वये 
दिलेल्या मंजरीने निर्गनित: करण्यात येत आंहे त 


नहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार वॅ नांवाने, 


iG wid 
(र. ना, माळी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


द 


« कारागृह महानिरीक्षक. महाराष्ट्र राज्य. पुणे. 
« कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
+ कारागृह उपमहानिरीक्षक, नागपूर मध्यवर्तो कारागृह. नागपूर 
« "मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण विभाग, नागपूर, , 
* मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभार, नागपूर ४ 
* कार्यकारी अभियंता (इमारती), सार्वजनिक्र बांधकाम विभाग, नांगपूर, 
* जिल्हाधिकारी, नागपूर, क 
०: आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर eS 
.« महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्लेयता) नुंबई / नागपूर, 


->.:२..महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व परिक्षा) मुंबंई / नागपूर, 


© जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर : 
* सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इनारती-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
+. Be विभाग, व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
- ० अवर सचिव (दीयुडी-१), गृह दिभाग, मंत्रालय, मुंबंई-३२ 
नस्ती, पीआरएस-२, गृह. विभाग, मत्रालय, मुंबई-३२ 


Di hogendt2004 February ०-2 3ळे 


